सन 2022-23 करिता प्रशासकीय इमारतीचे 
बांधकाम (४४०६-००२६) या योजनेंतर्गत निधी 
वितरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१८४/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १५ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा :- 

१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४ एप्रिल, २०२२ 

२. प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२/२०२२-२३/४०, दिनांक २२.०४.२०२२ 

३. प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२/२०२२-२३/१४०, दिनांक १०.०६.२०२२ 

४. प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२/२०२२-२३/९५, दिनांक २५.०५.२०२२ 

५. प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२/२०२२-२३/३२०, दिनांक २०.०९.२०२२ 

६. प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२/२०२२-२३/४२१, दिनांक ११.११.२०२२ 

७. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.वनबां-२०१८/प्र.क्र.३९६/फ-९, दिनांक १४.११.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम (४४०६-००२६) या 
लेखाशिर्षाअंतर्गत ५०-इतर खर्च रु.६००.०० लक्ष व ५३-मोठी बांधकामे रु.५४००.०० लक्ष असे एकूण 
रु.६०००.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पित आहे. 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ चे परिपत्रकान्वये वित्तिय वर्ष सन २०२२-२३ करिता अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीची मासिक निधी विवरणपत्रे, अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) 
प्रशासकीय विभागांकडून नोंदविण्यात आल्यानंतर सन २०२२-२३ च्या प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, 
२०२२ अखेर) आवश्यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक 
तरतूदीच्या ६०% च्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियत्रण प्रणाळीवर (बीम्स) वितरीत 
करण्याच्या अनुषंगाने सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 

सदर योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पित असलेल्या नियतव्ययाच्या अनुषंगाने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडून संदर्भ H.2 ते ६ अन्वये 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१८४/फ-९ 


रु.६००१.११ लक्ष रकमेचे चाळू बाब प्रस्ताव प्राप्त Aled असून अनुदान उपलब्ध करुन देण्यास विनंती 


केली आहे. त्यानुसार या कामासाठी अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यानी संदर्भ 


क्र. २ ते ६ नुसार सादर केलेला प्रस्ताव व वित्त विभागाचे संदर्भ क्र.१ येथील परिपत्रक विचारात घेता, 
प्रस्तावातर्गत मागणी लक्षात घेऊन, सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम 
(४४०६-००२६) या योजनेतून खालील तपज्ञीलात दर्शविण्यात आलेल्या कामां करीता ५०-इतर खर्च 
अंतर्गत रु.२१०.०० लक्ष व ५३-मोठी बांधकामे अंतर्गत रु.१८२०.८७ लक्ष असा एकूण रु.२०३०.८७ लक्ष 
इतका निधी खालील अटी व शार्तीना अधिन राहून खाळील वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात 


येत आहे:- 
अ.क्र qa कामाचा तपशिल वितरीत करावयाची 
रक्‍कम (रु.लाखात) 
है वनसंरक्षक तथा क्षेत्र | विशेष व्याघ्र संरक्षण दलातील अधिकारी / १६०.६४ 
संचालक, ताडोबा अंधारी | कर्मचारी यांचेकरीता शासकीय निवासस्थान 
व्याघ्र प्र. चंद्रपूर बांधकाम करणे 
२ मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) पुणे । पुणे येथे वन अधिकाऱ्यांसाठी स.नं.७३ पार्ट ४८.६३ 
मौजे बोपोडी निवासस्थान बांधण्यासाठी FCA 
१९८० अंतर्गत (Stage-9) मंजूरी प्राप्त झाली 
असून त्याकरीता अटींची पुर्तता करणे. 
3 वनसंरक्षक तथा क्षेत्र | चिमूर येथे विशेष व्याघ्र संरक्षण दलातील ८९९.४६ 
संचालक, ताडोबा अंधारी | अधिकारी/कर्मचारी यांचे करीता शासकीय 
व्याघ्र प्र. चंद्रपूर निवासस्थान व इतर सोई पुरवण्याबाबत 
४ मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) | त्र्यंबक येथे वनपरिक्षेत्र कार्यालयाचे बांधकाम ५१.६२ 
नाशिक करणे 
पेठ येथे वनपरिक्षेत्र कार्यालयाचे बांधकाम ५०.३७ 
करणे 
षु वनसंरक्षक (प्रा) धुळे धुळे स्थित प्रशासकीय इमारत/वनभवन ७०२.१५ 
इमारतीचे बांधकाम करणे 
६ मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) | मुख्य वनवसंरक्षक (प्रा) नागपूर कार्यालयाच्या ११८.०० 
नागपूर इमारतीमध्ये फर्निचर 
एकूण :- २०३०.८७ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१८४/फ-९ 


अटीव शार्ती:- 


१. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त खर्च विहीत कार्यपध्दतीनुसार तसेच अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध मासिक 
निधी प्रवाहानुसार खर्च करण्यात यावा. यामध्ये कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही 
याची दक्षता घेण्यात यावी. 

३. सदर योजनांतर्गत प्रस्तावित कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी तांत्रिक व 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर निधी 
खर्ची टाकण्यात यावा. 

४. नियंत्रक अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की, एकूण वितरीत केलेल्या/करण्यात येणाऱ्या 
तरतूदीपेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्‍त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 

५. सदर तरतूद खर्च करतांना वित्त विभागाने वेळो वेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन 
करावे. 

६. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी 
तसेच खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय 
नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/शर्तीचे पालन करावे. 

७. सदर आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये मंजूर व वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च सिमित ठेवावा. 

८. सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर काढण्यात 
आलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शिर्षाखाली नोंदली गेली आहे 
किंवा नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 

९. संस्थेने मागील वर्षाकरिता त्यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानाच्या विनियोगाबाबतचे 
प्रमाणपत्र शासनास तसेच महालेखापालांना तात्काळ सादर करावे. त्याचप्रमाणे, आता 
वितरित करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे तपशिलवार देयक व विनियोग प्रमाणपत्र देखिल 
(Utilization Certificate) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२ नागपूर व शासनाला 
तातडीने सादर करावे. 

१०.उपरोकक्‍्त अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व त्याकरीता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण 
सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 

११.सदर खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक ०४.०४.२०२२ रोजीचे परिपत्रक व दिनांक ०५.०४.२०२२ 
च्या अर्ध शासकीय पत्रातील अटींची पूर्तता होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१८४/फ-९ 


१२.सदर मंजूरीस शासन निर्णय क्रमांक एमएससी-२०११/प्र.क्र. १७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ 
च्या परिशिष्टात नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 

१३.सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत तरतूदी तसेच प्रचलित कायदे व 
नियम मधील तरतूदींचा भंग होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

१४. सदर इमारतींची बांधकामे शासनाने प्रमाणित केलेल्या मपादंडानुसार व नियमाप्रमाणे केली 
जातील याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त खर्च मागणी क्रमांक सी-१०, प्रधान लेखाशिर्ष ४४०६, वनीकरण व वन्यजीवन यावरील 
भांडवली खर्च, राज्य योजना अंतर्गत योजना, (०१) वनीकरण, ०७० दळणवळण व इमारती, (००) (०२) 
वनातील इमारती बांधकाम (४४०६ ००२६) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध 
असलेल्या अनुदानातून भागविण्यांत यावा. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक ०४.०४.२०२२ चे परिपत्रक तसेच वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णय क्र.विअप्र/२०१२३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ अन्वये विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१११६११२६२२२५१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PINGALE BHANUDAS 


NARAYAN 
(भा. ना. पिंगळे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 
प्रत :- 

१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

३. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) पुणे / नाशिक / धुळे / नागपूर 

४. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्र. चंद्रपूर 

५. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

६. वित्त विभाग, व्यय-१० कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


